शासन शुध्दीपत्रक - मागणी क्रमांक आर-१, 
लेखाशिर्ष "२२१०३०६५" अंतर्गत अनुगेषांर्गत 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांचे बांधकामे, 
दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक कामासाठी सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा : 
१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 
०१.०४.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, पत्र MAH: संआसे/कक्ष-७अ/टे-४/प्रादेशिक 
अनुठेष/२०१९-२० निधी वित.प्रस्ताव/४३५३/२०१९, दिनांक २३.०७.२०१९. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 30 ऑगस्ट,२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त क्र. ३) येथील शासन निर्णयातील दुसर्‍या परिच्छेदातील ओळ क्र.९ रु.२७.५४ कोटी 
ऐवजी रु.२७५४.५१ लक्ष, असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११११२१९१२३४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A Digitally signed by Roshani 
R os h ani Dinesh Kadam Pati : 
Dinesh Maha * 
181181 mment 
Of Mal OU = Public 
7 | Health it 
Kadam Patil ३५७५५५,” 
+05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 


३. जिल्हा कोषागार अधिकारी. (परभणी/नांदेड/सातारा/बीड/कोल्हापूर/हिंगोली 
बुलढाणा/जळगाव/सांगली) 

४. सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी . (परभणी/नांदेड/सातारा/बीड/कोल्हापूर/हिंगोली 
बुलढाणा/जळगाव/सांगली) 

७. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


